Reg . No. NPCITY/ 236/2018- 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४० ] बुधवार , जून १३ , २०१८/ज्येष्ठ २३ , शके १९४० [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १८ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म. शा . रा., अ . क्र . १४६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० - कली- नपाप्र- कावि- १६४ - २०१८. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ च्या पोट - कलम ७( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २५ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष 
सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये नगर पंचायत , कोरची, धानोरा, मुलचेरा , एटापल्ली व अहेरी करीता अध्यक्ष पदावर खालील 
अनुसूचित नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ. क्र . 


पत्ता 


( १) 

१ 
२ 


नगर पंचायतीचे 

नाव 

(२ ) 
कोरची 
धानोरा 
मुलचेरा 
एटापल्ली 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

(३ ) 
ज्योतीबाई चुनू नैताम 
साळवे लिनाताई साईनाथ 
दिपक शंकर परचाके 
दिपयंती निजान पेंदाम 


(४ ) 
मु . पो . ता . कोरची, जि . गडचिरोली 
मु. पो . ता . धानोरा , जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . मुलचेरा , जि . गडचिरोली 
मु . पो . जिवनगट्टा, ता . एटापल्ली , 
जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . अहेरी , जि . गडचिरोली 


अहेरी 


हर्षाताई रविंद्र ठाकरे 


गडचिरोली . : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 


ना - एक - अ - १ ( १५९५) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून १३, २०१८ / ज्येष्ठ २३, शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) , म. शा . रा ., अ. क्र . १४७ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- X- JC - Ws. No . 164-2018. 


In exercise ofthe powers vested in me under sub rule 7 (c) ofMaharashtra MunicipalCouncils and Nagar Panchayats 
(President Election ) (Amendment) Rules , 2009 , I, the Collector of Gadchiroli district hereby publish the name of 
persons who have been declared as the President in the special meeting held on 25th May 2018 of Nagar Panchayat, 
Korchi, Dhanora , Mulchera , Etapalli and Aheri. 


SCHEDULE 


Address 


Name of the elected 

President 


Sr. No. Name of the 

Nagar Panchayat 
__ (1) ( 2 ) 

Korchi 


( 3 ) 


( 4 ) 


Jyotibai Chunu Naitam 


Dhanora 


Salve Linatai Sainath 


Mulchera 


Dipak Shankar Parchake 


At Post. Tah. Korchi, 
Distt .Gadchiroli . 
At Post. Tah . Dhanora , 
Distt . Gadchiroli . 
At Post. Tah . Mulchera , 
Distt. Gadchiroli. 
At Post. Jiwangatta 
Tah . Etapalli, 
Distt.Gadchiroli . 
At Post. Tah . Aheri, 
Distt.Gadchiroli . 


Etapalli 


Dipayanti Nijan Pendam 


LO 


Aheri 


Harshatai Ravindra Thakare 


Gadchiroli : 
Dated the 11th June 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 
Collector,Gadchiroli. 


भाग १- अ ( असा.) ( ना .वि.पु.), म. शा .रा., अ. क्र . १४८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या-१० - कली- नपाप्र- कावि- १६४ - २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २५ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये नगर पंचायत , कोरची, धानोरा , मुलचेरा , एटापल्ली व अहेरी करीता उपाध्यक्ष पदावर खालील अनुसूचित 
नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ .क्र . 


पत्ता 


(१ ) 

१ 


नगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून 

नाव आलेल्या उमेदवाराचेनाव 

( २ ) 
कोरची 

कमलनारायन रामअवतार 
खंडेलवाल 


मु . पो . ता . कोरची, जि . गडचिरोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून १३ , २०१८ / ज्येष्ठ २३ , शके १९४० 


३ 


अनुसूची - चालू 


م 


( ३ ) 


( ४) 
मु . पो . ता . धानोरा , जि . गडचिरोली 


بہ 


२ 


धानोरा 


उंदिरवाडे कृष्णदास 


३ 


नाजुकराव 
वनिता गणपत आलाम 
रमेश पापय्याजी गंपावार 


मुलचेरा 
एटापल्ली 
अहेरी 


मु. पो. ता . मुलचेरा, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . एटापल्ली , जि . गडचिरोली 


४ 


م 


५ 


कमल दिलीप पडगेलवार 


मु . पो . ता . अहेरी, जि . गडचिरोली 


गडचिरोली : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह, 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४९ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No . Desk- X - JC - MCA. 164- 2018. 


In exercise of the powers vested in meunder Section 51A ( 4) ofMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 , I, the Collector ofGadchiroli district hereby publish the name ofpersons who have 
been declared as the Vice -President in the special meeting held on 25th May 2018 of Nagar Panchayat, Korchi, 
Dhanora, Mulchera , Etapalli and Aheri . 


SCHEDULE 


Address 


Sr. No. Name of the 

Nagar Panchayat 
(1) ( 2) 


Name of the elected 

Vice - President 


( 3 ) 


Korchi 


2 


Dhanora 


Mulchera 


Kamalnarayan Ramawatar At Post. Tah . Korchi, 
Khandelwal 

Distt. Gadchiroli. 
Undirwade Krushnadas At Post . Tah. Dhanora , 
Najukrao 

Distt . Gadchiroli. 
Vanita Ganpat Alam At Post. Tah . Mulchera , 

Distt. Gadchiroli . 
Ramesh Papayyaji At Post. Tah . Etapalli, 
Gampawar 

Distt . Gadchiroli . 
Kamal Dilip Padgelwar At Post. Tah. Aheri, 

Distt. Gadchiroli . 


Etapalli 


Aheri 


Gadchiroli : 
Dated the 11th June 2018. 


SHEKHAR SINGH , 
Collector, Gadchiroli . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १३ , २०१८/ ज्येष्ठ २३ , शके १९४० 


भाग १- अ ( असा.) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० -कली- नपाप्र - कावि - १६६- २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक) ( सुधारणा ) नियम , २००९ च्या पोट - कलम ७( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २९ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष 
सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये नगर पंचायत , चामोर्शी, सिरोंचा व भामरागड करीता अध्यक्ष पदावर खालील अनुसूचित नमूद 
केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे 


पत्ता 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

( ३ ) 
प्रज्ञा धिरज उराडे 
बोल्लमपल्ली मरिया जयवंत 
संगिता रमेश गाडगे 


चामोर्शी 
सिरोंचा 


मु. पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . सिरोंचा, जि . गडचिरोली 
मु . पो . ता . भामरागड , जि . गडचिरोली 


भामरागड 


गडचिरोली . : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह, 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५१ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk- X - JC - MCA- Ws No .166 - 2018. 


In exercise of the powers vested in meunder sub Rule 7 (c) ofMaharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats 
( President Election) ( Amendment) Rules , 2009, I, the Collector of Gadchiroli district hereby publish the name of 
persons who have been declared as the President in the special meeting held on 29th May 2018 ofNagar Panchayat, 
Chamorshi, Sironcha and Bhamragad . 


SCHEDULE 


Address 


Sr. No. Name of the 

Nagar Panchayat 
(1) ( 2) 


Name of the elected 

President 

( 3 ) 


( 4 ) 


Chamorshi 


Pradnya DhirajUrade 


Sironcha 


BolampalliMariya 
Jayavant 
Sangita Ramesh Gadge 


At Post. Tah . Chamorshi, 
Distt. Gadchiroli. 
At Post. Tah . Sironcha , 
Distt .Gadchiroli. 
At Post. Tah . Bhamragad , 
Distt. Gadchiroli . 


Bhamragad 


Gadchiroli : 
Dated the 11th June 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 
Collector, Gadchiroli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून १३ , २०१८ / ज्येष्ठ २३ , शके १९४० 


५ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि .पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . १५२ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० - कली- नपाप्र - कावि- १६६- २०१८ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक २९ मे , २०१८ रोजी नगर पंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीमध्ये नगर पंचायत , कुरखेडा, चामोर्शी,सिरोंचा व भामरागड करीता उपाध्यक्ष पदावर खालील अनुसूचित नमूद 
केल्याप्रमाणे उमेदवार निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 


अ. क्र . 


पत्ता 


( १ ) 


२ 


नगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून 
नाव 

आलेल्या उमेदवाराचे नाव 
( २) 
कुरखेडा 

रविंद्र विश्वनाथ गोटेफोडे मु . पो. ता . कुरखेडा , जि . गडचिरोली 
चामोर्शी राहुल सुकदेव नैताम मु . पो . ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
सिरोंचा 

राजु धर्मय्या पेद्दापल्ली मु. पो . ता. सिरोंचा, जि . गडचिरोली 
हरिदास संभाजी रापेल्लीवार मु . ताडगाव , पो . ता . भामरागड , 

जि . गडचिरोली 


भामरागड 


गडचिरोली. : 
दिनांक ११ जून २०१८ . 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५३ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No . Desk- X- JC - MCA- WSNo. 166- 2018. 


In exercise of the powers vested in me under Section 51A (4 ) ofMaharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 , I, the Collector of Gadchiroli districthereby publish the name of persons who have 
been declared as the Vice - President in themeeting held on 29th May 2018 ofNagar Panchayat,Kurkheda ,Chamorshi, 
Sironcha and Bhamragad . 


SCHEDULE 


Address 


Sr. No . Name of the 

Nagar Panchayat 
(1) 


The name of the 
elected Vice President 


( 2 ) 


( 4) 


Kurkheda 


Ravindra Vishwanath 
Gotefode 
Rahul Sukdeo Naitam 


At Post. Tah. Kurkheda , 
Distt . Gadchiroli. 
At Post. Tah . Chamorshi, 
Distt. Gadchiroli . 


Chamorshi 


ना - एक - अ - २ ( १५९५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून १३ , २०१८ / ज्येष्ठ २३ , शके १९४० 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


E 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


~ 


Sironcha 


Raju Dharmaiah 
Peddapalli 
Haridas Sambhaji 
Rapelliwar 


4 


Bhamragad 


At Post. Tah. Sironcha, 
Distt. Gadchiroli . 
At Tadgao , 
Post. Tah . Bhamragad , 
Distt . Gadchiroli . 


Gadchiroli: 
Dated the 11th June 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 
Collector,Gadchiroli. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 . 


